जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, लेखाशिर्ष 
४४०२ २७८१ खालील निधी वितरीत 
करणेबाबत. 

वितरण आदेश-३/२०२३-२४ 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३ 


वाचा :- 
१. मृद व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.जशिअ-२०२२/प्र.क्र.३०२/जल-७, 
दिनांक ०३ जानेवारी, २०२३ 
. शासन पत्र समक्रमांक दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२३ 
३. शासन निर्णय समक्रमांक दि. ०२ नोव्हेंबर, २०२३ व दि. ०८ जानेवारी, २०२४ 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ 


प्रस्तावना: - 

शासन निर्णय ०३ जानेवारी, २०२३ अन्वये जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० सुरू करण्यात 
आले आहे. जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० करिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 
रु.५४५.०० कोटी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर अभियानांतर्गत ५६७१ गावे 
निवडण्यात आली आहेत. गाव निवडीच्या प्रमाणात जिल्हानिहाय उपलब्ध होणाऱ्या प्रस्तावित 
तरतूदी/निधी बाबत वाचा येथील क्र.२ च्या शासन पत्रान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात 
आले आहे. त्यानुसार वाचा येथील क्र.३ वरील दिनांक ११ सप्टेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
रु.१००००.०० लक्ष व दिनांक ८ जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१५०००.०० लक्ष असा 
एकूण रुपये २५०००.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. निवड झालेल्या गावांमध्ये 
जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांकरिता संबंधित 
जिल्हयांच्या मागणीनुसार निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक झेडएच-५, (०२) जलयुक्‍त 
शिवार (०२) (०१) जलयुक्‍त शिवार अभियान (कार्यक्रम), ४४०२ २७८१, ५३, मोठी बांधकामे, या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत रुपये ५४५००. लक्ष निधी 
पैकी रु.४३६००.०० लक्ष एवढी सुधारीत तरतूद करण्यात आली आहे. 
२. अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीमधून बिम्स प्रणालीवर वित्त विभागाने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या रुपये ७६८६.०० लक्ष निधीपैकी रुपये ५६३७.९५ लक्ष (अक्षरी रुपये पाच हजार सहाठो 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७ 


सदोतीस लक्ष पंच्यात्रव हजार फक्त) इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधील स्तंभ-२ 
मधील जिल्हयांना त्यांच्या समोरील स्तंभ-६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर निधी आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत सर्व जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, यांना वितरीत करण्यात येत आहे. आयुक्‍त, 
मृद व जलसंधारण यांनी सदरहू निधी तात्काळ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडे वर्ग 
करावा. वितरीत करण्यात येत असलेला निधी खालील अटींच्या अधीन राहून खर्च करण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 

३.१ सदर मंजूर केलेला निधी वितरीत करण्यापुर्वी लोकसभा निवडणूक २०२४ च्या आदर्श 
आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची शहानिशा करुन वितरीत करावा. वितरीत 
करण्यात येत असलेला निधी जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० अंतर्गत निवडलेल्या 
गावातील कामांसाठीच खर्च करण्यात यावा. 

३.२ सदरहू निधी हा केवळ अभिसरणाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत नसलेल्या 
कामांवर खर्च करावा. 

३.३ उपलब्ध करून देण्यात येत असलेला निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. 

३.४ आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका नियम क्र. १५७ अन्वये खर्च ताळमेळाची जबाबदारी पार पाडण्याच्या 
दृष्टीने आव्यक उपाय योजना कराव्यात. 

३.५ उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीमधून झालेल्या खर्चाचे विवरणपत्र आयुक्‍त, मृद 
व जलसंधारण यांनी शासनास सादर करावे. 

३.६ सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, यांनी जिल्हास्तरीय 
समितीच्या मान्यतेने संबंधित विभागांना निधी वितरीत करावा. 

३.७ उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी शासन निर्णय दिनांक ३ जानेवारी, २०२३ मधील 
तरतुदीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. 

४. सदर निधी मागणी क्रमांक झेडएच-५, (०२) जलयुक्त शिवार (०२) (०१) जलयुक्‍त शिवार 
अभियान (कार्यक्रम) ५३, मोठी बांधकामे, (४४०२ २७८१) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
HERA करुन त्याच SSAA खर्ची टाकावा. 

५. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक दिनांक १२ एप्रिल, २०२३, दि.०८ डिसेंबर, 
२०२३, दिनांक १७ जानेवारी, २०२४, व दि.०४ मार्च, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या 
अधिकारास अनुसरून व नियोजन विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१४२/२४/१४३४, दि.२७३.२०२४. व वित्त 
विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२७९/२०२४/व्यय-१५, दि.३१.३२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका परिच्छेद १४२ नुसार विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत असून, वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त सर्व परिपत्रकमधील अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३११६४३०५६९२६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEVENDRA PANDIT 
BHAMARE 
Date: 2024.03.31 16:54:27 +05'30' 
(देवेंद्र भामरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य १ व २, मुंबई व नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ व 2, मुंबई व नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचाळक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. आयुक्त (कृषी) महाराष्ट्र राज्य, कृषी आयुक्तालय, पुणे 
५. आयुक्त, मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 
६. सर्व विभागीय आयुक्त. 
संचाळक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे. 
अपर आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे, नागपूर. 
. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी. 
११. सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक. 
१३. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
१४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१५. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी. 
१६. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग. 
१७. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (जि.प.ल.पा.) 
१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१९. निवडनस्ती जल-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७ 


सन निर्णय क्र.जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७, दि. ३१ मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
वितरण आदेठा-३/२०२३-२४ 


अ. जिल्हा निवडण्यात । दि.११/०९/२०२३ शासन area । या आदेझान्वये 
क्र. आलेल्या । च्या पत्रान्वये मान्य | दि.०२/११/२०२३ वितरीत 
गावांची केलेली व दि.८.१.२०२४ | करावयाचा निधी 
संख्या जिल्हानिहाय अन्वये वितरीत (रु.लाखांत) 
तरतूद (रु.लाखांत) निधी 
(रु.लाखांत) 
यि २ 3 8 4 & 
pie] अहमदनगर २५७ २२६५.९१ ११३२.९५ | 0,00 | 
२ । भंडारा | 400 | ८८१.६७ ४४०.५० | 0,00 | 
3 | वाशिम १६६ १४६३.५८ ७३१.५० | 0,00 | 
8 | नागपूर 283 2982.89 १०७१.२३ ६२९.०० 
५ | सांगली १५४ १३५७.७८ ६७८.८८ | 0,00 | 
६ | सोलापूर १६६ १४६३.५८ ७३१.७८ | 0,00 | 
७ । पुणे १८५ १६३१.१० £44.45] 0,00 | 
बुलढाणा १३१ ११५४.९९ ५७७.४८ | 0,00 | 
सातारा १८६ १६३९.९२ ८१९.६० | 0,00 | 
| १० | धाराशिव १६३ १४३७.१३ ७१८.५५ | 0,00 | 
११ | जालना ४४ ३८७.९३ १९३.९५ | 0,00 | 
१२ | छत्रपती संभाजीनगर ११९ १०४९.१९ ५२४.५८ | 0.00 | 
१३ | धुळे ७० ६१७.१७ ३०८.५५ | 0.00 | 
१४ | चंद्रपूर २३७ २०८९.५७ १०४४.७८ | 0,00 | 
१५ | गोंदिया १६८ १४८१.२२ ७४०.६० | 0,00 | 
१६ | यवतमाळ २९७ २६१८.५८ १३०९.२८ १०००.०० 
१७ | पालघर १९६ १७२८.०९ ८६४.०३ | 0,00 | 
१८ | वर्धा १७८ १५६९.३८ ७८४.६८ ४१५.०० 
१९ | कोल्हापूर १२५ ११०२.०९ ५५१.०३ १६५.०० 
२० | नांदेड २२९ २०१९.०४ १००९.५० ४६०.९७ 
२१ | रत्नागिरी २३२ २०४५.४९ १०२२.७३ | 0,00 | 
२२ | अकोला १३१ ११५४.९९ ५७७.४८ | 0,00 | 
२३ | गडचिरोली १८४ १६२२.२८ ८११.१३ ६०२.९७ 
२४ | नंदुरबार १२४ १०९३.२८ ५४६.६३ १२३.७१ 
२५ | बीड ७३ ६४३.६२ ३२१.८० ४२१.१७ 
२६ | सिधुदुर्ग १२५ ११०२.०९ 499.03 | 0.00 | 
२७ | लातूर १२८ ११२८.५४ ५६४.२५ | 0,00 | 
२८ | नाशिक २३१ २०३६.६७ १०१८.३३ ९७०.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ-२०२३/प्र.क्र.१८०/जल-७ 


अ. जिल्हा निवडण्यात । दि.११/०९/२०२३ शासन आदेडा । या आदेझान्वये 
क्र. आलेल्या । च्या पत्रान्वये मान्य | दि.०२/११/२०२३ वितरीत 
गावांची केलेली व दि.८.१.२०२४ | करावयाचा निधी 
संख्या जिल्हानिहाय अन्वये वितरीत (रु.लाखांत) 
तरतूद (रु.लाखांत) निधी 
(रु.लाखांत) 
1१ २ 3 8 दु & 
२९ | रायगड २३८ २०९८.३९ १०४९.१८ | 0,00 | 
30 | परभणी ९१ ८०२.३२ ४०१.१५ | 0,00 | 
३१ | जळगाव २४४ २१५१.२९ १०७५.६३ | 0,00 | 
३२ | अमरावती २२८ २०१०.२२ १००५.१० ५२६.१५ 
३३ | हिंगोली ७३ ६४३.६२ ३२१.८० २३६.१८ 
३४ | ठाणे १५५ १३६६.६० ६८४.७५ ८७.८० 
एकूण ५६७१ ५००००.०० २५०००.०० ५६३७.९५ 


Digitally signed by DEVENDRA PANDIT 


BHAMARE 


Date: 2024.03.31 16:54:59 +05'30' 


(देवेंद्र भामरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


